एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरिता वेतनासाठी यशदा, पुणे या 
संस्थेस अनुदान वितरित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीयुडी २०२०/प्र.क्र.१३/सीपीटीपी-अ 
मंत्रालय, मुंबई 
दि.२८ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :-१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
२) यशदा, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.५२३/सीपीटीपी प्रशा/लेखा विभाग/२०१९-२०, 
दि.०५.०३.२०२० 


प्रस्तावना :- 


एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन 
प्रबोधिनी (यशदा), पुणे आस्थापनेवर प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत राहिलेले श्री.मारूती मुळे, लेखाधिकारी यांना 
दि. ०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीतील वेतन फरकाचा पहिला हफ्ता रुपये ६०,४८४/- 
यडादाने त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा केलेला आहे. तसेच त्यांचे रजा वेतन अंशदान व 
निवृत्तीवेतन अंशदान यावर अनुक्रमे रूपये ४६,१७७/- व रूपये ४२,००२/- Baar खर्च केला असल्याने 
सदर खर्ची केलेले एकूण रूपये १,४८,६६५/- (रूपये एक लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार सहाशे पासष्ट फक्त ) 
इतका निधी यशदा, पुणे या संस्थेस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सदर शासन निर्णयान्वये यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या 
संस्थेस “लेखाशीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (००)(१२) यशदा, पुणे या संस्थेस 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२०७००८७१) ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात रूपये १,४८,६६५/- (रूपये एक 
लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार सहाशे पासष्ट फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे या संस्थेने प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाइतकीच रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्याची दक्षता घ्यावी. 

आ) सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर ती 
काढण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली 
नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ 
दिवसांच्या आत शासनास सादर करावे. 

इ) सन 2020-2029 या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा ताळमेळ करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी २०२०/प्र.क्र.१३/सीपीटीपी-अ 


ई) वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र यशदा, पुणे या संस्थेने 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर व शासनाला सादर करावे. 

उ) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे यांनी उपरोक्‍त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महाळेखापाल, महाराष्ट्र 
१/२, मुंबई/ नागपूर यांना राहतील. 

ऊ) वित्त विभागाच्या दि. ०४.०५.२०२० च्या शासन निर्णयातील नमूद अटी / शर्तीचे पालन 
करून सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


४ यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम रूपये १,४८,६६५/- (रूपये 
एक लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार Vl पासष्ट फक्त) आहरित करावी. 
कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९२८१५५०२७१००७ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


‘ gitally signed by Leena Ashish Sankh 
| A h h DN hi htt al Administration 
eena ASNISN Department postal ode=4003 3 
2.5.4.20=522242e2259dbf8fc1aed336674ebf6138607b 1 6aacbbed00301a9 
43c62f6c7, 
INumber=783ca3332598c7e1¢28393ea543fa05d9fb7 7f36a848f4738d 
a n he 12288e105699f4, ‘Leena Ashish Sankhe 
Date: 2020.09.28 15:52:26 +05'30' 


अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

४. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 

५. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 

८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ यांना विनंती करण्यात येते, 
उपरोक्त निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून द्यावा. 

९. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


